सहायक अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत), 
गट-ब (राजपत्रित) या पदावर 
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत 
सरळसेवेने नियुक्तीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ-२०२१/प्र.क्र.३२८/सेवा-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :१० मे, २०२२ 


संदर्भ : १. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक : एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/ 
कार्या- १२,दि.१४.७.२०२१ 
२. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे क्र.३७४(२)/विद्युत/२०१९/१९,दि.१२.१०.२०२१ चे पत्र. 
३.नियोजन विभाग, क्रमांक आजिका-२०२०/प्र.क्र.२९/का.१४१२, दि.०२.०३.२०२२ 
चे पत्र. 


झासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा (मुख्य) परीक्षा २०१९, सहायक अभियंता श्रेणी-२ 


(विद्युत) गट-ब (राजपत्रित) या पदावरील नियुक्तीसाठी सरळसेवा भरतीद्वारे घेण्यात आलेल्या 


एकत्रित स्पर्धात्मक परीक्षेच्या निकालाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन 


दिनांक १२.१०.२०२१ च्या पत्रान्वये शिफारस केलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेल्या 


उमेदवारांची सहायक अभियंता (विद्युत) श्रेणी-२, गट-ब (राजपत्रित) या पदावर ते रुजू होतील 


त्या दिनांकापासून, वेतनस्तर एस-१५ रुपये ४१८००-१३२३०० या वेतनश्रेणीत, त्यांच्या 


नावासमोर दर्शविलेल्या महसूळ विभागातील जिल्ह्यातील Raa पदावर दोन वर्षांच्या 


परिवीक्षाधीन काळावधी समाधानकारक पूर्ण करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून तात्पुरती 


नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


२. परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व 


अराजपत्रित) पदावर सरळसेवेने नियुक्तीसाठी महसूली विभागीय संरचना व विभागीय वाटप 


नियमावली क्र.एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या.१२, दि.१४ जुले, २०२१ लागू राहील. 


महसूल विभागीय वाटप नियमावलीतील तरतूदीनुसार संबंधित उमेदवारांना त्यांच्या 


नावासमोर नमूद केल्यानुसार महसूली विभागीय वाटप व रिक्‍त पदावर सविस्तर पदस्थापना 


करण्यात येत असून त्यांच्या करण्यात आलेल्या पदस्थापनेत कोणताही बदल होणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ-२०२१/प्र.क्र.३२८/सेवा-३ 


सदर उमेदवारांना सविस्तर नियुक्‍ती देताना आदिवासी व नक्षलग्रस्त अंतर्गत रिक्‍त 


असलेली पदे व केंद्र शासनाचा आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम (Aspirational District 


Programme) राबविण्यात येत असलेल्या नंदूरबार, उस्मानाबाद, वाशिम व गडचिरोली या ४ 


जिल्हयातील रिक्‍त असलेल्या पदावर प्राथम्याने पदस्थापना करण्यात आली आहे. त्यानुसार 


संबंधित उमेदवारांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहीत कालावधीत रुजू होणे बंधनकारक आहे. 


३. महाराष्ट्र (विद्युत) अभियांत्रिकी (मुख्य) परीक्षा-२०१९ मधील शिफारशीच्या अनुषंगाने 


उमेदवारांची करण्यात आलेली नियुक्ती ही, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहाय्यक 


अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत, गट-ब (राजपत्रित) या पदाच्या सेवाभरती नियमातील तरतुदीनुसार 


भरतीसाठी उपलब्ध असलेल्या रिक्‍त पदावर, दोन वर्षाचा परिविक्षाधीन कालावधी 


समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या व खालील विहित अटींच्या अधीन राहून करण्यात येत 


आहे:- 


(१ परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांनी महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत नियुक्‍ती 


मिळण्यासाठी मुख्य अभियंता (विद्युत) यांच्याकडे हे आदेशा निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून 


एक महिन्याच्या आत प्रत्यक्ष संपर्क साधावा व सेवेत रुजू व्हावे अन्यथा एक महिन्यानंतर सदर 


नियुक्तीचे आदेश आपोआप रद्द होतील. कार्यालय प्रमुखांनी एक महिन्यानंतर रुजू होणा-या 


अभियंत्यास रुजू करुन घेवू नये. 


(२) एखाद्या उमेदवारास विहित कालावधीत अपरिहार्य, उचित कारणास्तव रुजू 


होण्यासाठी मुदतवाढ हवी असल्यास त्या उमेदवारांनी सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या 


दिनांकापासून १० दिवसांच्या आत अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई यांना मुदतवाढीसाठी अर्ज सादर करावा. तदनंतर प्राप्त झालेले अर्ज विचारात घेतले 


जाणार नाहीत. उचित कारणास्तव विहीत कालावधीत मुदतवाढीसाठी अर्ज करणा-या 


उमेदवारांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाचा राहील. 


(३) जे उमेदवार या शासन निर्णयाच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत हजर 


होणार नाहीत अथवा त्यांचेकडून यासंबंधात काही सूचना प्राप्त झाली नाही तर ही नियुक्‍ती 


त्यांना स्वीकृत नाही असे समजून उमेदवारांच्या नियुक्तीचे आदेश आपोआप रद्द होतील. या 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ-२०२१/प्र.क्र.३२८/सेवा-३ 


बाबतचा अहवाल संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी शासनाला दिनांक २०.०६.२०२२ पर्यंत सादर 


करावा. सेवेत दाखल झालेल्या उमेदवारांनी आपला हजर झाल्याचा अहवाल तात्काळ संबंधित 


अधिकारी तसेच संबंधित अधीक्षक अभियंता यांना व शासनास सादर करावा. 


(3) परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांची ज्येष्ठता शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन 


विभाग क्रमांक एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/कार्या.१२, दि.२१.६.२०२१ अन्वये विनियमित 


केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, २०२१ मधील तरतुदीनुसार निश्चित 


करण्यात येईल. 


(५ मुख्य अभियंता (विद्युत, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांना असे 


कळविण्यात येते की, परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना सार्वजनिक बांधकाम विभागात नियुक्‍ती 


दिलेल्या उमेदवारांना रुजू करुन घेण्यापूर्वी, जाहीरातीत नमूद केल्यानुसार वयोमर्यादेची 


तसेच शैक्षणिक व अन्य अटींची पूर्तता करणारी मूळ कागदपत्रे (वय, अधिवास,शैक्षणिक 


पात्रता, महिला आरक्षणानुसार विहीत केलेले प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, अनाथ 


प्रमाणपत्र इ.) तपासून रुजू करुन घ्यावे. 


(६  परिशिष्ट-अ मधील उमेदवार ३० दिवसांच्या मुदतीत/विहित कालावधीत 


हजर/रुजू न झाल्याबाबतचा अहवाल मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 


मुंबई किंवा कार्यालय प्रमुख यांनी शासनाला व मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण 


प्रबोधिनी, नाशिक यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करावा. 


(७ परिशिष्ट-अ मधील मागास प्रवर्गाच्या राखीव पदावर नियुक्‍त केलेल्या 


उमेदवारांची प्रचलित नियमातील तरतुदीनुसार जात वैधता प्रमाणपत्राच्या अधीन राहून 


तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. मागासवर्गीय उमेदवारांनी जात प्रमाणपत्र व 


जात वैधता प्रमाणपत्र शासनास व संबंधित उमेदवारांची नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या 


कार्यालयास सादर करणे आवश्यक राहील. त्यानुसार संबंधित उमेदवारांच्या मूळ 


सेवापुस्तकात नोंद घेण्याची कार्यवाही संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी करावी. 


मागास प्रवर्गाच्या राखीव पदावर (अ.जा., अ.ज., वि.जा., भ.ज. (अ), ATT), 


भ.ज.(क), भ.ज.(ड), वि.मा.प्र.इ.मा.व.) नियुक्ती करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ-२०२१/प्र.क्र.३२८/सेवा-३ 


उमेदवारांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नसल्यास, त्यांनी या आदेशाच्या 


दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या आत जात प्रमाणपत्राची वैधता, जात प्रमाणपत्र पडताळणी 


समितीकडून करुन घेणे आवश्यक राहील. नियुक्ती देण्यात आलेल्या कार्यालयाने संबंधित 


मागासवर्गीय उमेदवारांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने आवश्‍यक ती कागदपत्रे जात 


प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे पाठविण्याची कार्यवाही करावी. विहीत मुदतीत जात वैधता 


प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित उमेदवारांच्या सेवा प्रचलित नियमांनुसार समाप्त 


करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. 


(८) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दि.२५/०५/२००१ मधील 


तरतुदीनुसार, खुला (महिला) आणि मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता 


निवड झालेल्या उमेदवारांची, महिलांसाठी "उन्नत व प्रगत व्यक्‍ती गट (क्रिमीलेअर) यामध्ये 


मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र" (अलिकडचे/ नवीनतम मूळ नान क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र) ची 


साक्षांकित प्त तपासणीसाठी आयुक्त, महिला व बाल विकास , पुणे यांचेकडे पाठविणे 


आव्यक आहे. त्यानुषंगाने खुला (महिला) व मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव 


पदाकरीता निवड झालेल्या महिला उमेदवारांचे नान क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र दोन प्रतीत 


शासनास पाठविण्याची कार्यवाही या आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत मुख्य 


अभियंता (विद्युत) यांनी करावी. 


खुला महिला आणि मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदांकरीता निवड 


झालेल्या महिला उमेदवारांची नियुक्‍ती सदर तपासणी अहवालाच्या अधीन राहून करण्यात 


येत आहे. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास यांचेकडून अहवाल प्राप्त अहवालानुसार महिला 


उमेदवार अपात्र ठरत असल्यास सदर उमेदवाराची नियुक्ती रद्द करण्यात येईल. 


(3)  परिशिष्ट-अमधील उमेदवारांनी हिन्दी व मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण 


केली नसेल किंवा सदर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर यासंबंधी 


असलेल्या नियमानुसार भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. तसे न झाल्यास त्यांची 


वेतनवाढ प्रचलित नियमाप्रमाणे रोखून ठेवण्यात येईल. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ-२०२१/प्र.क्र.३२८/सेवा-३ 


(१०) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, 


दि.०७/०८/२००१ अन्वये शासन सेवेतील नियुक्‍तीकरीता संगणक हाताळणी / वापराबाबतचे 


ज्ञान एक आवश्यक अर्हता म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार शासन निर्णय, 


सामान्य प्रशासन विभाग क्र.प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दि.१९/०३/२००३ अन्वये 


आवश्यक प्रमाणपत्र नियुक्‍ती आदेशाच्या दिनांकापासून २ वर्षाच्या आत उपलब्ध करुन देणे 


आवर्यक आहे. जर त्यांनी विहित मुदतीत प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन दिले नाही तर उक्त 


कालावधी संपताच त्यांची सदर पदावरील सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात 


येतील. 


(११) झासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक : अंनियो-१००९/प्र.क्र.३२/सेवा-४, 


दि.१८/०८/२००९ मधील तरतुदीनूसार दि.०१/११/२००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्तीवेतनार्ह 


आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्याच किंवा अन्य विभागातील 


निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेच्या पदावरील नियुक्तीसाठी दि.०१/११/२००५ पूर्वी किंवा त्यानंतर 


अर्ज केला असेल आणि त्याला दि.०१/११/२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नविन पदावर नियुक्‍त 


करण्यात आले असेल तर अशा प्रकरणी शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक : अंनियो- 


१००६/८७/सेवा-४, दि.१२/०१/२००७ मधील (i) ते (iv) येथे नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता 


झाल्यास संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ व 


सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू ठरतील. दि.१८/०८/२००९ या परीपत्रकात 


नमूद (i) ते (iv) येथील सर्व अटींची पूर्तता ज्या प्रकरणी होत नसेळ अज्ञा शासकीय कर्मचाऱ्यास 


नविन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू ठरेल. 


(१२) परिशिष्ट-अ मधीळ उमेदवारांनी व्यावसायिक परीक्षा परिवीक्षाधीन 


कालावधीमध्ये उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. परिवीक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी कामाचा अपेक्षित दर्जा 


प्राप्त न केल्यास तसेच, त्याचे काम किंवा वर्तणूक अयोग्य अथवा अनुरुप / असमाधानकारक 


आढळल्यास, तो सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरेल. 


(१३) संबंधित अधीक्षक अभियंतांनी परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांचा परिवीक्षाधीन 


कालावधी समाप्तीबाबतचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक परिवि- 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ-२०२१/प्र.क्र.३२८/सेवा-३ 


२७१५/प्र.क्र.३०२/८, दि.२९/०२/२०१६ मध्ये नमूद केलेल्या तरतूदीनुसार विहित कालावधीत 


शासनास पाठवावा. 


परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना पहिली वेतनवाढ परिवीक्षा कळलावधीतीळ एक वर्षाचा 


कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात यावी व दुसरी वेतनवाढ परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त 


झाल्यानंतर देण्यात यावी. 


(१४) परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांचे वेतन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, 


१९८१ मधील तरतूदीनुसार निश्चित करण्यात यावे. 


(१५७ परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांची नियुक्‍ती त्यांनी सादर केलेल्या 


प्रमाणपत्रांच्या सत्यासत्यतेवर अवलंबून राहील. उमेदवारांनी सादर केलेली प्रमाणपत्रे 


नियुक्‍तीनंतर खोटी अथवा बनावट आढळल्यास सदर उमेदवारांची नियुक्ती आपोआप 


संपुष्टात येईल. 


(१६ परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांच्या सेवानिवृत्तीचे वय प्रचलित नियमानुसार 


राहील. 


(१७ आवश्यकता भासल्यास परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना भारताच्या संरक्षण 


सेवेतील पदावर किंवा भारताच्या संरक्षणाशी निगडीत असलेल्या कुठल्याही पदावर देशात 


किंवा परदेशात प्रशिक्षणाचा कालावधी धरुन चार वर्षांपेक्षा कमी नसणार्‍या कालावधीसाठी 


भारत सरकार ठरविल त्या शर्तीवर सेवा करावी लागेल. परंतु 


(अ) त्यांच्या नियुक्‍तीनंतर १० वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी 


ळागणार नाही किंवा 


(ब) सर्वसाधारणपणे त्यांच्या वयाची ४० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी 


लागणार नाही. 


(१८) परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांची सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा देऊ 


इच्छित असल्यास, त्यांना शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही 


१०९२/१०३३/ प्र.क्र.३३/ ९२/८, दिनांक ०२/१२/१९९७ मधील तरतूदीनुसार शासनाला 


किमान १ (एक) महिन्याची आगाऊ नोटीस किंवा एक महिन्याचे मूळ वेतन देणे आवश्‍यक 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ-२०२१/प्र.क्र.३२८/सेवा-३ 


राहील. मात्र, गैरशिस्त, सेवानियमांचा भंग इत्यादी कारणांसाठी एखाद्या उमेदवाराची सेवा 


समाप्त करण्यासाठी वरीलप्रमाणे नोटीस देण्याचे बंधन शासनावर असणार नाही. 


(१९) परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणासंबंधी, 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : टीआरएन-०९/प्र.क्र.3९/०९/१२-अ, 


दिनांक २३/०९/२०११ मधील परिच्छेद सहा येथील तरतुदीनुसार दिर्घ कालावधीचे व विदेशी 


प्रशिक्षणापूर्वी प्रशिक्षणार्थीला सक्षम प्राधिकाऱ्याबरोबर बंधपत्र लिहून द्यावे लागेल व त्याप्रमाणे 


नंतर प्रशिक्षणार्थी नोकरी सोडत असेल तर प्रशिक्षणावर खर्च झाळेळी रक्‍कम सदर 


प्रशिक्षणार्थीकडून वसूल करून संबंधित प्राधिकाऱ्यालळा शासनाकडे जमा करावी लागेल. 


याबाबतचे दर शासन निश्चित करेल. त्यानुसार प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 


प्रशिक्षण प्रबोधिनी (मेटा), नाशिक येथे प्रशिक्षणासाठी रुजू होण्यापूर्वी मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र 


अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी (मेटा), नाशिक यांच्याकडे व संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱयांकडे 


विहित बंधपत्र भरुन सादर करणे बंधनकारक राहील. 


(२०) प्रशिक्षणा दरम्यान सर्व प्रशिक्षणार्थीकडून प्रबोधिनीच्या प्रशिक्षणबाबतच्या 


नियमांचे व शिस्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. त्यांच्याकडून नियमभंग झाल्यास 


प्रबोधिनीकडून त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 


(२१) "परिशिष्ट अ" मधील उमेदवारांचे वैद्यकीय तपासणी अहवाल शासनास प्राप्त 


झाले आहेत. त्यानुसार संबंधित उमेदवार त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू झाल्यानंतर त्यांचे 


वैद्यकीय अहवाल त्यांना नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या कार्यालयास संबंधित उमेदवारांच्या मुळ 


सेवा पुस्तकात नोंद घेण्यासाठी यथावकाश पाठविण्यात येतील. 


(२२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक चारित्र्य-२११७/ प्र.क्र.४८३/ 


२०१७/१६-अ, दिनांक २८/०८/२०१७ अन्वये उमेदवारांचे चारित्र्य पडताळणी अहवाल 


शासनास प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार संबंधित उमेदवार त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू 


झाल्यानंतर त्यांचे चारित्र्य पडताळणी अहवाल त्यांना नियुक्‍ती देण्यात आळेल्या कार्यालयास 


संबंधित उमेदवारांच्या मुळ सेवा पुस्तकात नोंद घेण्यासाठी यथावकाश पाठविण्यात येतील. 


उमेदवारांनी साक्षांकन नमुन्यात सादर केलेली माहिती नियुक्‍ती देण्यात आल्यानंतर असत्य 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


झासन निर्णय क्रमांकः मळोआ-२०२१/प्र.क्र.३२८/सेवा-३ 


असल्याचे आढळून आल्यास तात्पुरते नियुक्ती आदेश रद्दवादल करुन भारतीय 


दंडसंहितेनुसार फौजदारी कारवाई करुन सदर उमेदवारांना शासन सेवेत कायमस्वरुपी अपात्र 


ठरविण्यात येईल. 


४. परिशिष्ट-अमधील उमेदवार ज्या दिवशी रुजू होतील त्या दिवसापासून नियमाप्रमाणे 


त्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिण्यात यावेत व बदली झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवून 


विभाग प्रमुखांनी याबाबत मुख्य अभियंता (विद्युत)/ अधीक्षक अभियंता (विद्युत व शासनास 


कळवावे. 


५.  परिशिष्ट-अ मधीळ उमेदवार जर सध्या जलसंपदा विभाग/सार्वजनिक बांधकाम 


विभाग अथवा शासनाच्या इतर विभागात काम करीत असतील तर संबंधित नियंत्रक 


अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमणूकीचे ठिकाणी हजर होण्याच्या दृष्टीने सदर सेवेतून कार्यमुक्त 


झाल्याचे अथवा तसे लेखी पत्र संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता किंवा कार्यालय 


प्रमुख यांना सादर केल्याशिवाय त्यांना रुजू करुन घेता येणार नाही. 


६. परिशिष्ट-अमधील उमेदवारांनी, विशिष्ट ठिकाणी पदस्थापना / बदली / नियुक्‍ती 


मिळविण्यासाठी खासदार/आमदार/ लोकप्रतिनिधी/ खाजगी व्यक्‍ती किंवा संघटना यांचे 


मार्फत दडपण/दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास संबधित उमेदवारांविरुध्द महाराष्ट्र नागरी 


सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात 
येईल. 


७. सदर झछासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७४५/५/.॥8॥0/(859॥[॥9.90०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५१०१६५९५६९३१८ 


असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DATTATRAY VASANTRAO KHARKE 


DATTATRAY DN: CN = DATTATRAY VASANTRAO KHARKE, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
VASA N T RAO K H A R K E MAHARASHTRA, OU = PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT 


Date: 2022.05.10 17:06:38 +05'30' 


(द. व. खारके) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महालेखापाल 9/2, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर , 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ-२०२१/प्र.क्र.३२८/सेवा-३ 


A) 


. महाळेखापाल 9/2, लेखापरिक्षा, महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर, 

३. मा. मंत्री (सां.बा.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा. राज्यमंत्री (सां.बा.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई , 

५. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. सचिव (बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. सचिव, महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने), 

९. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई, 

१०. अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत मंडळ, मुंबई/पुणे/नांदेड/नागपूर 

११. सह सचिव (सेवा/ संनि), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. कार्यासन [आस्थापना-१/आस्थापना-३/सेवा-२], सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.संबंधित उमेदवार, 

[सोबत जोडलेल्या उमेदवारांच्या निवासी पत्त्यांच्या यादीनुसार-(नोंदणी पोच देय 


ae 


डाकेने) 


- यांनी मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांचे कार्यालयात 
हजर होणेकरीता संपर्क साधावा] 
१४. निवडनस्ती, सेवा-३. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्र.मलोआ-२०२१/प्र.क्र.३२८/सेवा-३, दि.१०/०५/२०२२ सोबतचे 
परिशिष्ट- “अ” 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांची सहायक अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत पदावर पदस्थापना 


नियुक्तीसाठी 
गुणवत्ता महसुली विभाग 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव प्रवर्ग वाटप करण्यात सविस्तर पदस्थापना 
क्रमांक वाटप 
आलेला जिल्हा 


a) 
कार्यकारी अभियंता, सोलापूर विद्युत 


श्री.पवार सुरज हरीदास सोलापूर |।विभाग अंतर्गत अकलूज विद्युत उपविभाग, 
शाखा क्र.१ 

कार्यकारी अभियंता, रायगड विद्युत 
श्री.ठाकरे संकेत अजित | रायगड |विभाग अंतर्गत रायगड विद्युत उपविभाग, 


महाड शाखा 
कार्यकारी अभियंता, औरंगाबाद विद्युत 
श्री.कव्हळे महेश लक्ष्मणराव . | औरंगाबाद विभाग अंतर्गत जालना विद्युत उपविभाग, 
शाखा क्र.३ 
कार्यकारी अभियंता, यवतमाळ विद्युत 
श्री.सरोदे स्वरुप बंडुराव 
श्रीमती बनकर शामल spar 
श्री.जाधव आकाश सुनिल नाशिक अंतर्गत धुळे विद्युत उपविभाग, शाखा 
क्र.२ 
कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर विद्युत 
श्री.आखाडे केशव गजानन नागपूर गडचिरोली ।विभाग अंतर्गत गडचिरोली विद्युत 
उपविभाग , आलापल्ली शाखा 


विभाग अंतर्गत वाशिम विद्युत उपविभाग, 
कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई विद्युत 
श्रीमती देवरे मानसी सुभाष कोकण-२ | मुंबई उपनगर |विभाग अंतर्गत मुलुंड विद्युत उपविभाग, 


- 


क्र.१ 
कार्यकारी अभियंता, धुळे विद्युत विभाग 


6G 
8 


वाशिम 
मुलुंड शाखा 


कार्यकारी अभियंता, नांदेड विद्युत विभाग 
कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर विद्युत विभाग 

श्रीमती डहाके स्नेहल प्रश्नांत नागपूर वर्धा अंतर्गत वर्धा विद्युत उपविभाग , वर्धा 
शाखा 


अंतर्गत नांदेड विद्युत उपविभाग, शाखा 
कार्यकारी अभियंता, नागपूर विद्युत 

श्री. खाडे आकाश भीमराव अ.जा. नागपूर नागपूर faut अंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालय 
विद्युत उपविभाग, मेयो शाखा 


गुणवत्ता 
J उमेदवाराचे नाव प्रवर्ग 
क्रमांक 


वि श्री.कांबळे विश्वनाथ नागोराव 


श्रीमती गेडाम अलिशा 
ललित 


श्रीमती घोरपडे प्रीती पंडीत 
श्री.तडवी अमित सलीम 


खुला 
(कर्णबधीर 


श्री.बावडेकर आकाडा विलास 


श्री.आहेर अनिल निवृत्ती 


नियुक्तीसाठी 
वाटप करण्यात 
आलेला जिल्हा 


कार्यकारी अभियंता, दक्षिण मुंबई विद्युत 
विभाग अंतर्गत मंत्रालय विद्युत उपविभाग, 
आकाशवाणी शाखा 


कार्यकारी अभियंता, दक्षिण मुंबई विद्युत 
मुंबई हहर |विभाग अंतर्गत नवीन विधान भवन 
उपविभाग अंतर्गत गोल इमारत शाखा 
कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद विद्युत 
उस्मानाबाद |विभाग अंतर्गत उस्मानाबाद विद्युत 
उपविभाग , शाखा क्र.१ 
कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई विद्युत 
मुंबई हहर |विभाग अंतर्गत वरळी विद्युत उपविभाग, 
वरळी शाखा 
कार्यकारी अभियंता, नाशिक विद्युत 
नाशिक ।|विभागअंतर्गत नाशिक विद्युत उपविभाग 
शाखा क्र. ३ 
कार्यकारी अभियंता, कोल्हापूर विद्युत 
सांगळी ।|विभाग अंतर्गत मिरज विद्युत उपविभाग , 
सांगली शाखा 


सविस्तर पदस्थापना 


मुंबई शहर 


औरंगाबाद 


नाशिक 


KKK KK KKK KK KK KK KK IK KKK IK ससे KK ससे ERK 


सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत), गट-ब (राजपत्रित) पदावर सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत 


सरळसेवेने नियुक्तीबाबत. 
गुणवत्ता 
J aa उमेदवाराचे नाव कायमचा पत्ता 
का ७८, पवार परिवार,औसा-मळकोंडाजी रोड, हनुमान 
| श्री.पवार सुरज हरिदास मंदीरजवळ, तुंगी बुद्ठक,औसा, लातूर 
मंदीरजवळ, तुंगी बुद्रुक,औसा, -४१३ ५२० 
त ५, वाडा-भिवंडी रोड, नेहरोली CRAIN] 
२ श्री.ठाकरे संकेत अजित क 


कंपनीच्या GAR, ASS, FIST, TIGA ४२१ ३१२ 


32, GOR Heo, पो,.गोमेवाकडी, व्हाया-सेलू, 


3 ST} HSS महेश लक्ष्मणराव ae a त्त 
मंठा, -¥39 ५०३ 


मु.पो.महागाव (लोहागाव), सरोदे निवास, हनुमान 
४ श्री.सरोदे स्वरुप बंडुराव मंदीर रोड, कुंभारपुरा,हनुमान मंदीर, महागाव, 
कारंजा, वाशिम-४४४ १०५ 


४-७-६३८,महुनगर,कुडालनगर पोस्ट आफिस, सिधी 
५ | श्रीमती बनकर शामल अंकुठा कॅलनी, THA नाईक हायस्कूल 
शाळेजवळ,औरंगाबाद-४३१ ००१ 


मु.पो.आस्टा ता.भूम, कोल्हाटीवाडा, आस्टा, भूम, 


६ श्री.जाधव आकाश सुनील ee 
-893 ५०४ 


9 श्री.आखाडे bard गजानन । मु.पो. नेतानसा ता. रिसोड जि. वाशिम-४४४ ५०४ 


४०४, शिंपी गल्ली,सेंट्रल बँकेजवळ,म्हसडी, साक्री, 


८ श्रीमती देवरे मानसी सुभाष धुळे 
-४२४ ३०४ 


डहाके निवास, व्दारकानगर, साईनगर, रामकृष्ण 


श्रीमती डहाके स्नेहल प्रशांत दोरे 
8 , अमरावती-४४४ ६०७ 


५७, गुरुनानक नगर, हिंगणा रोड, एमआयडीसी, 


क| ० श्री. खाडे आकाड़ा भीमराव हिंगणा 
डिगडोह, , नागपूर-४४० ०१६ 


गंगाबाई निवास, मु.पो.येवती, बुध्द विहारजवळ, 


(a | q श्री.कांबळे विश्वनाथ नागोराव a 
येवती ता.मुखेड, -४३१ ७१५ 


श्रीमती गेडाम आलिशा 


४०/६, म्हाडा, फेज-२,सूर्या शौपिंग सेंटर जवळ, मिरा 


१२ मारदर 
ललीत भाईंदर , ठाणे-४०१ १०७ 
वा ,पो.खडकेवाडा, ८९ बी. मेन रोड, कदम गल्ली, 
१३ श्रीमती घोरपडे प्रीती 3 च वा का 8 कोल्हापूर ल्ली 
9 , कोल्हाप्र-४१६ २३५ 
५८, साई संस्कार कालनी, वाघ नगर रिक्षा 
१४ श्री.अमित सलिम तडवी र तता 
; -४२५ 002 
.भडाणे पो.रायपूर, लक्ष्मी निवास, वडगांव पांगु 
१५ श्री.आहेर अनिल निवृत्ती 3 ae ae J 
रोड, ; ; , -823 १०४ 
श्री. बावडेकर SHI यो 
१६ आस्टा खोतमळा, ता. वाळवा,जि. -४१६ ३०१ 


विलास 


